ज्येष्ठता सूची 

उपसंचालक (माहिती) गट-अ 
(वरिष्ठ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२१, 


दि.०१.०१.२०२२, व 
दि.०१.०१.२०२३ पर्यंतची अंतिम 
ज्येष्ठता सूची. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /प्र.क्र. ३६ /३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.३६/३४-अ, 
दि.०२.०३.२०२३. 
शासन परिपत्रक :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वंकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातीलळ उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या 
संवर्गाची अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१, दिनांक ०१.०१.२०२२, व दिनांक ०१.०१.२०२३ 
पर्यतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. 
सदर संवर्गात उपरोक्त कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित 
मार्गाने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच नियतवयोमानाने 
सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट - "अ" मध्ये व तदर्थ पदोन्नतीसाठीच्या अटी व शर्ती पूर्ण करीत असल्याने 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावांचा परिशिष्ट- "ब" मध्ये समावेश करुन दिनांक 
०१.०१.२०२१ , दिनांक ०१.०१.२०२२ व दिनांक ०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील ३(३)(क) अनुसार तदर्थ 
ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याची आवऱ्यकता नाही. त्यामुळे यापूर्वी प्रसिध्द झालेली तदर्थ ज्येष्ठता 
सूची सद्यस्थितीत विचारात घेण्याची गरज नाही. तसेच तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीवर कोणतेही आक्षेप, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३ /U.M. 3§ /३४-अ 


हरकती व त्रुटी शासनास प्राप्त झालेळे नाहीत त्यामुळे उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१, दिनांक ०१.०१.२०२२, व दिनांक ०१.०१.२०२३ 
पर्यंतची स्थिती दर्शविणाऱ्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूची सोबतची तदर्थ पदोन्नतीबाबतची ज्येष्ठता सूची 
वगळून आता अंतिम करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


२. उपरोक्तज्येष्ठता सुची ही सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील सर्व 
अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत 
कळवावे. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०४१२३८३१९१०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RIMA SUBHASH 


RIMA DUTTAROY 


DN: CN = RIMA SUBHASH 


SUBHASH /९६० ७ वकर 


MAHARASHTRA, OU = GENERAL 


DUTTAROY ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Date: 2023.09.04 12:41:25 +05'30' 


(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


प्रधान सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई ३२, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
उपसंचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई, 

५. निवड नस्ती. 


०७८ “७ AD _O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२१ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


'परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग । जन्मतारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा म येष्ठता दिनांक/ । सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
परीक्षेद्रारे नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
१ र 3 % & द \9 c ९ Ro 
१ १ श्री.ग.श्री.रामदासी खुला २९.३.१९६६ | २८.१२.२००१ सरळसेवा 1 २३१.२.२०२४ -१९.८.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये संचालक(मा) या पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली. 
र २ | श्री. द.मा.कांबळे अ.जा. | ५.३.१९६७ ८.८.२०१३ पदोन्नती Le 32.3. 2024 
3 3 | श्री.रा.भ.मुळी खुला ६.५.१९६३ । २८.९.२०९६ ell शि ३१.५.२०२१ शासन आदेश क्र.मावज- 
२०१५/२५२/प्र.क्र.८८/का-२४- 
आ,दि.२८.९.२०१६ अन्वये 
उपसंचालक (मा) नियमित पदोन्नती 
% ४ | डॉ. ग.व.मुळे खुला | १३.११.१९६८ | २८.५.२०१९ ॥ et | शि ३०.११.२०२६ देश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
रि ५ | श्री. गो.शं. अहंकारी | खुला | १२.१.१९७१ । २८.५२०१९ | Sasa - | ane ३१.१.२०२९ TERT दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
नि ६ | श्री.अ.ला.आलुरकर | वि.मा.प्र. | ११.१.१९७० | २८.५.२०१९ Lar | | "क. ३१.१.२०२८ TERT दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
6 ७ | श्री.अ.ज. अष्टपुत्रे खुला । ५.१२.१९६७ | २८.५.२०१९ > | a ३१.१२.२०२५ | आदेश दि.२८.५.२०१९ अन्वये 
उपसंचालक(मा) तात्पुरती पदोन्नती 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये 
प्रतिनियुक्तीवर (डिसेंबर-२०१९ ) 


येरयेरयेरयर येर यर 2h 2k येर येर वेर येर येर येर येर येर येर 2 येर 2K ok येर ok 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट अ 
१) संवर्गाचे नाव  :- उपसंचालक (माहिती), गट-अ 
२) वेतनश्रेणी :- एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 
३) दि. ९ जानेवारी, २०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
नियम ३ शासकोय संबंधित । जन्म दिनांक दि नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिव शैक्षणिव शेरा 
(२) (ब) | कर्मचाऱ्याचे नांब/ | पदावरील नुसार संवर्गात | दिनांक दिनांक णा. 
नुसार | कार्यरत असलेल्या | नियुक्‍तीचा प्रत्यक्ष रूजू अगा 
ज्येष्ठता । कार्यालयाचे नाव मार्ग दिनांक करावा) 
क्रमांक 
(०१) (०२) (०३) (०४) (०५) (०६) (०७) (०८) (०९) (९०) 
०१ श्री. द.मा.कांबळे क्विं ५.३.९९६७ | अजा. ८.८.२०१३ ३१.३.२०२५ 
OR श्री.रा भ.मुळी च्च ६.५.१९६३ खुला २८.०९.२०१६ ३१.५.२०२१ संचालक (मा) या रिक्‍त असलेल्या सरळसेवेच्या पदावर दि.२८.५.२०२१ 
दच = १ च्या आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती. 
दि.३१.०५.२०२९ रोजी नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त झाले. 
०३ डॉ. ग.ब.मुळे q १३.११.१९६८ खुला २८.५.२०१९ ३०.११.२०२६ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) AI 
पदोन्नती पदोन्नती 
ow श्री. गो.शं. अहंकारी प १२.१.१९७१ खुला २८.५२०१९ ३१.१.२०२९ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) TY 
पदोन्नती पदोन्नती 
०५ श्री.अ.ला.आलुरकर जनी ११.१.१९९७० । FLATT. २८.५.२०१९ ३१.१.२०२८ श दि.२८.५.२०१९ ee q 
०६ श्री.अ.ज. अष्टपुत्रे q ५.१२.१९६७ खुला २८.५.२०१९ ३१.९२.२०२५ आदेश दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) A 
पदोन्नती पदोन्नती 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्तीवर (डिसेंबर-२०१९ ) 
०७ डॉ.श्रीमती सु.म. मुळे | प्रपत्र ढती- | १७.५.१९६७ खुला ०७.०९.२०२१ ३१.५.२०२५ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) पदावर प्रपत्र 
बढती-मा.मुख्यमंत्री कार्यालय.. 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्तीवर (जानेवारी-२०२०) 
og श्री. ज्ञा.ना.इगवे q २२.४.१९६६ | भ.ज.(ब) ०७.०९.२०२९ ३०.४.२०२४ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) पदावर 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
ठ्र्‌ डॉ. संशि.खराट : & 2.2264 इ.मा.ब. ०७.०९.२०२१ ३१.१.२०२३ WMT. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) पदावर 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 


येर येर वेर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर 2 ok 


माहिती व जनसंपर्क Hearst 


उपसंचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२३ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ट अ 


१. संवर्गाचे नाव :- उपसंचालक (माहिती), गट-अ 


२. वेतनश्रेणी 


:- एस-२२३ : ६७७००-२०८'७०० 


३. दि. १ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२२ते दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


यम ३२ | शासकोय कर्मचाऱ्याचे | संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग | नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठते | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिव शेरा 
(२) (ब) नांव / कार्यरत पदावरील नुसारसंवर्गात | चा दिनांक अततारया 
नुसार — पदांसाठी 
ज्येष्ठता असलेल्या कार्यालयाचे नियुक्‍तीचा प्रत्यक्ष रूजू दिनांक आवश्यक आहे 
क्रमांक नाव मार्ग दिनांक pay 
(08) (०२) (०३) (०४) (०५) (०६) (०७) (०८) (०९) (९०) 
es श्री. द.मा.कांबळे al ५.३.१९६७ अःजा. Z.C.2088 ३१३.२०२प 
०२ डॉ. ग.व.मुळे q १३.११.१९६८ खुला २८.५.२०१९ ३०.११.२०२६ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
०३ श्री. गो.शं. अहंकारी q १२.१.१९७१ खुला २८.५२०१९ ३१.१.२०२९ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
० श्री.अ.ला.आलुरकर प ११.१.१९७० वि.मा.प्र. | २८.५.२०१९ २१.१.२०२८ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
ou श्री.अ.ज. अष्टपुत्रे q ७५.१२.१९६७ खुला २८.५.२०१९ ३१.१२.२०२५ श दि.२८.५.२०१९ अन्वये उपसंचालकमा) 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्‍तीव 
(डिसेंबर-२०१९ ) 
०६ डॉ.श्रीमती सु.म. मुळे q १७.५.१९६७ खुला ०७.०९.२०२१ ३१.५.२०२५ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती पदावर प्रपत्र बढती-मा.मुख्यमंत्री कार्यालय 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये प्रतिनियुक्तीवर 
(जानेवारी-२०२०) 
०७ श्री. ज्ञा.ना.इगवे q २२.४.१९६६ भ.ज.(ब) | ०७.०९.२०२१ ३०.४.२०२४ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती पदावर तात्पुरती पदोन्नती 
og डॉ. सं.शि.खराट 1 ५.१.१९६५ इ.मा.ब. | ०७.०९.२०२१ ३१.१.२०२३ शा.नि. दि.०७.९.२०२१ अन्वये उपसंचालक(मा) 
पदोन्नती पदावर तात्पुरती पदोन्नती 


112 26 28 2s 2 2s 2 2k 2 2 2 2k 2 2k ok ok 


